महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/१०१९/प्र.क्र.१८१/१६/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. शासन आदेठा क्र. प्रतिनि-२०१६/१०१९/प्र.क्र.१८१/१६/चौदा, दि.१९.११.२०१६ 


आदेशा 
श्री.कि.व.वाहुल, उप सचिव, नियोजन विभाग यांची संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये सार्वजनिक 


आरोग्य विभागांतर्गत राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई कार्यालयातील संचालक (प्रशासन) पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

२. आता या आदेशान्वये श्री.कि.व.वाहुल, उप सचिव, यांच्या सेवा प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून 
प्रत्यावर्तनानंतरची त्यांची पदस्थापना सार्वजनिक आरोग्य विभागात करण्यात येत आहे. या आदेझानुसार 
श्री.कि.व.वाहुल, उप सचिव, यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


3» सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१११३१६५१०४३५०७ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ढ Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
| mM t | a Z DN: ‘ent Of Maharasht =Gel 

Depi , |0' \de=400032, st=Mi , 

254. 11589 ff9bObb07e3c6556e724501 d0cSea5c63b3146314 

ie d51e 700१6, 

serialNumber=77a529748c5e7cl ba7a66e81 c654ba3c492fda5b29e076 
Mushtaaue Kazi ‘sine chat 

Date: 2018.11.13 16:53:52 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 

) अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जी.टी.रुग्णालय संकुल, नवीन 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
) संचालक, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 
७) सह / उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग / सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) श्री.कि.व.वाहुळ, उप सचिव 
) निवड नस्ती का.१४ 


